उपआयुक्त (वरीष्ठ श्रेणी) (गट-ओ), 
राज्य उत्पादन शुल्क या पदावर 
fess} तदर्थ पदोन्नती नियमित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-२७१५/प्र.क्र.१४/राऊशु-१, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १ सप्टेंबर, २०१५. 


वाचा : 
१) शासन आदेश, गृह विभाग क्र.इएसटी-२७१२/प्र.क्र.८८/इएक्ससी-४, दि.१.०६.२०१२ 
२) शासन आदेश, गृह विभाग क्र.इएसटी-२७१२/प्र.क्र.३३७ (२)/राउशु-१, दि.११.०९.२०१४ 


शासन आदेश :- 
श्री. पी. पी. सुर्वे, अधीक्षक (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क यांना संदर्भाधीन दि.१.०६.२०१२ च्या 


शासन आदेशान्वये उपआयुक्त (वरीष्ठ श्रेणी) (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क या पदावर पदोन्नती दिली 


आहे. ही पदोन्नती श्री. टी. आर. साळुंखे, उपआयुक्त (वरीष्ठ श्रेणी) (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क 


यांच्या प्रतिनियुक्‍तीमुळे रिक्‍त झालेल्या बिंदुवर दिलेली असल्यामुळे ती तदर्थ स्वरुपाची होती. ही 


पदोन्नती श्री.के.एस.पवार, उपआयुक्त (वरीष्ठ श्रेणी) (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या 


दि.३१.०३.२०१५ च्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त झालेल्या बिंदुवर दि.१.०४.२०१५ पासून तसेच श्रीमती 


संगिता दरेकर, अधीक्षक, (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क यांना संदर्भाधीन दि.११.०९.२०१४ च्या 


आदेशान्वये उपआयुक्त (वरीष्ठ श्रेणी) (अ) राज्य उत्पादन शुल्क या पदावर दिलेली तदर्थ पदोन्नती 


दि.३१.०७.२०१५ पासून खालील अटींचे अधिन राहून नियमित करण्यात येत आहे. 


१) ही पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहील. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-२७१५/प्र.क्र.१४/राउशु-१ 


२) आरक्षण अधिनियम-२००१ संदर्भात मा.उच्च न्यायालय येथे प्रलंबित असलेल्या याचिका 


9243/2094 च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 


२. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०९०११७२२५५४१२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ankush 8 


A al k U 5 h S aoa = Ankush S Gharge, 


C =IN, S = Maharashtra, 0 
h = Government Of 
7 a rg e Maharashtra, OU = Joint 
Secretary 


Date: 2015.09.01 17:45:14 
+05'30' 


(अं.शा.घार्गे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल - 9/2, (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/कोल्हापूर 

६. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव Tea) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

९. संबंधित अधिकारी 

१०.कार्यासन, राउझ्ु-१ संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


